सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, मुंबई 
या वसतिगृह इमारत मजबुतीकरण व 
नुतनीकरणाच्या कामास देण्यात आलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/मशि-३, 
दि.१९/१०/२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(मु/का-२/ 
मा.अ./४१७९/२०२२, दिनांक ०२/१२/२०२२. 
३) संचालक, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युट, मुंबई यांचे पत्र क्र./॥॥॥/ SED/ 
CON/ ६१५८/२०२३, दिनांक १४/०२/२०२३. 


प्रस्तावना-: 

संदर्भिय क्र.१) येथील दिनांक १९/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “सावित्रीदेवी फुले 
महिला छात्रालय, मुंबई” येथील वसतिगृह इमारत मजबूतीकरण/नुतनीकरण व त्यानुषंगाने आवश्‍यक 
विद्युत्‌ संच मांडणीचे नुतनीकरणाच्या कामांसाठी एकूण रु.८,४३,०९,०२५/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या संदर्भिय दिनांक ०२/१२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
सदर वसतिगृह इमारत सी-१ प्रवर्गातील असल्याने इमारत तात्काळ रिक्‍त करुन पाडणेबाबत अहवाल 
सादर करण्यात आला आहे. तसेच संचालक, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युट, मुंबई 
यांचे संदर्भिय दिनांक १४/०२/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर वसतिगृह इमारतीच्या संरक्षणात्मक परिक्षण 
अहवाळ सादर करण्यात आला असून सदर अहवालानुसार वसतिगृहाची इमारतीची अवस्था 
दुरुस्तीयोग्य नसल्याने इमारत पाडणेबाबत अभिप्राय देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने संदर्भिय दिनांक 
१९/१०/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे “सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, मुंबई” येथील वसतिगृह 
इमारत मजबूतीकरण/नुतनीकरण व त्यानुषंगाने आवड्‌यक विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरणाच्या 
कामांसाठी एकूण रु.८,४३,०९,०२५/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास संदर्भिय दिनांक १९/१०/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०२२४१७५६३६६५०८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, pratap 
PANDURANG LUBAL > 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.३७/मशि-३ 


४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 


8 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई 


qo. अधिक्षिका, सावित्रीदेवी फुले महिला छात्रालय, मुंबई-०४ 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१५. अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१६. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


